सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . २४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून , ११-१७, २०२० : जेष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे - ०६ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


३५ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार- अ, चार-ब व 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 

ते 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 

३६ 
नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ७९९ 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

ते 


८०२ 


संकीर्ण 


अधिसूचना , नेमणुका , 


पदोन्नती इत्यादी 


१ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) नुसार 

अधिसुचना 
क्र .२०२०/ एलएनक्यु/सिआर/ ०४ / २०२० . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचाजिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 


अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहेकिंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळेविस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


, 


औ . भाग १-२० 


७ ९९ 


८०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२० : जेष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट ४ 


सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , 
जा प्र.क्र .४ अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 


२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

लागू 

नाही. 


जमिनीचे वर्णन 


३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं .२ कुसळवाडी , तालुकाःअंबाजोगाई , 

जिल्हा बीड , मौ.कुसळवाडी 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागू नाही. 


१ 


१६ ९ ५ 


०.२५ 


२ 


१६ ९ ६ 


०.१६ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन), जा.प्र.क्र .४ अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


१६ ९ ७ 


०.५५ 


पो.ख .०.०२ 


४ 


१६ ९ ८ / २ पै . 


०२१ 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ), 
जा.प्र.क्र .४ अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


५ 


१६ ९ ८ / १ पै . 


०.३६ 


दिनांक : 


०३.२०२० 


एकुण 


१.५५ 


ठिकाण : अंबाजोगाई 


परिशिष्ट २ 


शोभा जाधव, 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ), 


जा . प्र . क्र .४ अंबाजोगाई . 


प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र . ०२ कुसळवाडी ता . अंबाजोगाई जि.बीड 
प्रकल्पाचेविवरण:-गाव तलाव क्र .०२ कुसळवाडी ता . अंबाजोगाई जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसिंचन ( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


२ 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 


गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र . ०२ कुसळवाडी ता . अंबाजोगाई जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( १ ) चे कलम ११ ( १ ) नुसार 

अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु /एसआर/ ०५/ २०२०. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल. 


लागु नाही. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२० : जेष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ , 


८०१ 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०३ तेलघना मौजे तेलघना ता अंबाजोगाई 
जि.बीड . 
प्रकल्पाचेविवरण :-पाझर तलाव क्र .०३ तेलघना मौ.तेलघना ता.अंबाजोगाई 
जि.बीड 
सामाजिक फायदे :-जलसिंचन ( आर्थिक, रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- तेलघना मौजे, तेलघना ता अंबाजोगाई जि.बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळेविस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू 

नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

लागू 

नाही . 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जा.प्र.क्र .४ अंबाजोगाई बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन), 
जा.प्र.क्र .४ अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वयेजिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन असल्याने 
उपजिल्हाधिकारी ,( भुसंपादन) , जा.प्र.क्र .४ अंबाजोगाई, यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०३ तेलघना , तालुकाःअंबाजोगाई, 

जिल्हाः बीड , मौजे तेलघना 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
११४ 

०.९९ 


दिनांक : 

.०३.२०२० 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


शोभा जाधव , 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , 


जा . प्र . क्र .४ अंबाजोगाई . 


سه 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ ( १) नुसार 

अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु /एसआर / २० / ०५ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११ / २०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


१ 


२ 


११५ 


०.७८ 


१३० 


०.६० 


एकुण 


२.३७ 


८०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२० : जेष्ठ २१-२७ , शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


-- 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन 
आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं . ०२ सोनवळा ( वडमाउलीशेत ) 
तालुकाः अंबाजोगाई , जिल्हाःबीड ,मौजे सोनवळा 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
११ 

०.०३ 


अ.क्र . 


१ 


२ 


१२ 


०.३८ 
०.४३ 


३ 


१३ अ 
१३ ब 


४ 


०.२८ 


त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


१४ 


०.३८ 


१.५० 


एकुण 
परिशिष्ट २ 


आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 


, 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 


प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०२ सोनवळा( वडमाउलीशेत ) 
मौ.सोनवळा ता.अंबाजोगाई जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः-पाझर तलाव क्र .०२ सोनवळा ( वडमाउलीशेत) मौ.सोनवळा 
ता.अंबाजोगाई जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- सिंचन ( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- सोनवळा मौ . सोनवळा तालुका:- अंबाजोगाई, जि . बीड . 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
( भुसंपादन ), जा.प्र.क्र .४ अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन), जा.प्र.क्र .४ अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट- प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ), 
जा.प्र.क्र .४ अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. 

०५.२०२० 
ठिकाण : अंबाजोगाई 

शोभा जाधव , 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) 

जा . प्र . क्र .४ अंबाजोगाई . 


दिनांक : 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासान शाजापान 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . १२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२० : जेष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ [किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत. 


१ 


अध्यक्ष, नगर पंचायत यांजकडून 


जाहीर सुचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 


विकास योजना सोयगाव 


क्र . वि . यो . सोयगांव / नंपसो/ ११८१ .- सोयगांव नगर पंचायतीने तिच्या 
सर्वसाधारण सभेमधील ठरावानुसार तिच्या क्षेत्रासाठीची विकास योजना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम २३ (१ ) व ( २ ) 
अन्वये तयार करणेचा इरादा जाहीर केलेला असून सहायक संचालक 
नगर रचना यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ अन्वये अधिकारी म्हणून 
नियुक्ती केलेली आहे. त्या अनुषंगाने उक्त नगर रचना अधिकारी यांनी 
सोयगांव नगर पंचायतीसाठीची प्रारुप विकास योजना तयार करुन नगर 
पंचायतीस सादर केलेली आहे. नगर पंचायतीने तिच्या सर्वसाधारण सभेचा 
ठराव क्र .०२ दिनांक ०४/०६/२०२० नुसार नव्याने तयार करण्यात आलेली 
विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिध्द करण्याचे 
ठरविलेले आहे . 


सदर प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगाने नागरीकांच्या काही सूचना/ 
हरकती असल्यास त्या मुख्याधिकारी , नगर पंचायत, सोयगांव यांचेकडे 
लिखीत स्वरुपात सदर प्रारुप विकास योजना शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्यापासून ३० ( तीस) दिवसांचे आत सादर करण्यात याव्यात . 

उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये उक्त विकास योजना शासनास 
मंजूरीस्तव सादर करतांना नगर पंचायतीमार्फत सदर प्राप्त होणाऱ्या उक्त 
हरकती/ सूचनांचा विचार करण्यात येईल . 

टिप :- सदर प्रारुप प्रसिध्द विकास योजनेच्या भाग नकाशाची प्रत , 
विकास योजना अहवाल वा विकास नियंत्रण नियमावलीची प्रत सहायक 
संचालक नगर रचना , औरंगाबाद सिटी प्राईड प्रथम मजला, मोंढा 
नाका, जालना रोड, औरंगाबाद . यांचेकडून विहित नमुन्यातील आवश्यक 
सहपत्रांसह अर्ज करुन व आवश्यक शुल्काचा भरणा करुन प्राप्त करुन 
घेता येऊ शकेल . 


सोयगांव , ५ जून , २०२० . 


अध्यक्ष , 


नगर पंचायत , सोयगांव . 


आता सदर सूचनेव्दारे जाहिर करण्यात येते की , सदर प्रारुप विकास 
योजनेचे नकाशे व अहवाल अध्यक्ष, नगर पंचायत यांची दिनांकित स्वाक्षरीत 
करुन ते सोयगांव नगर पंचायतीचे कार्यालयास नागरीकांचे अवलोकनार्थ 
कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत खुले ठेवण्यात आलेले आहेत. 


औ . भाग १ - अ -१२ 


३५ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जून ११-१७, २०२० : जेष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


Presidentt Nagar Panchayat 


PUBLIC NOTICE 


The suggestions and objections if any in respect of 
the proposals of the said draft development plan may 
please be communicated in writing to the Chief Officer, 
Nagar Panchayat within the 30 ( Thirty) days from the 
publication of this notice in Maharashtra Government 
Gazette 


The suggestions or objections so received will 
considered by the nagar panchayat before submitting 
the said development plan to the Government for final 
sanction Under Section 30 of the said Act . 


Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 

Development Plan of Soygaon 
No. DP Soygaon /NPS / 1181 : - Soygaon Nagar 
Panchayat has declared is intention to prepare the 
development plan of Soygaon Under Section 23 (1 ) & 21 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 and 
has appointed Assistant Director of Town Planning as 
Officer Under Section 24 of the said Act Accordingly the 
said Town Planning Officer has prepared and submitted 
the draft development plan of Soygaon to Soygaon Nagar 
Panchayat. The nagar panchayat under its generalbody 
resolution No. 02 dated 04/06/2020 has decided to 
publish the newly prepared development plan suggested 
Under Section 26 ( 1 ) of the said Act. 

Notice is hereby given that the draft development plan 
and report thereon duly signed and dated by the President 
nagar panchayat Soygaon are keptopen in the Office of 
Soygaon nagar panchayat for inspection of Public , during 
Office hours on allworking days . 


Note - Part plan of the said draft development plan , 
copy of the report or copy of the extract ofDevelopment 
Control regulations can be obtained on the remittance of 
requisite fees together with application etc. from the Office 
of Assistant Director of Town Planning, Aurangabad , 
Mondha Naka , City Pride Building , First Floor, Jalna 
Road , Aurangabad . 


Soygaon , 05 June 2020 . 


President 


Nagar Panchayat, Soygaon . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


